जि. हिंगोळी येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता 
गोदामाच्या दुरुस्तीस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.२२४/२०/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - २८ मार्च, २०२२ 


वाचा -: १) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, हिंगोली यांचे पत्र क्र.२०२१/निवडणूक / 
ईव्हीएम/गोदाम/कावि-, दि.११.०२.२०२२ 
२) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, हिंगोली यांचे पत्र क्र.२०१९/निवडणूक / 
ईव्हीएम/गोदाम/कावि-४१/, दि.०५.०१.२०२१ 
३) शासन निर्णय क्र.ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.२२४/२०/३३, दि.७.१.२०२१ 


शासन नणय निर्णय :- 


जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, हिंगोली कार्यालयाकडून ईव्हीएम-व्हीव्हीपँट मशीन्सच्या 
साठवणुकीसाठी आवश्‍यक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाकडून दीर्घमुदतीच्या भाडेतत्त्वावर 
घेतलेल्या गोदामांच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी करुन तांत्रिक 
सहमतीसह तसेच मुख्य अभियंता यांचे शिफारशीसह संदर्भ क्र.२ अन्वये प्राप्त झालेल्या रु.१९,७१,७९१/-इतक्या 
किमतीच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तथापि प्रस्तुत 
प्रशासकीय मान्यतेमध्ये स्त्री / पुरुषांकरीता स्वतंत्र स्वच्छतागृह, कंपाउंड वॉल, सीसीटीव्ही व बोअरवेल इत्यादी 
खर्चाचा समावेश नव्हता. 


२. भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार ईव्हीएम साठवणुकीच्या गोदामात सीसीटीव्ही, स्री / 
पुरुषांकरीता स्वतंत्र स्वच्छतागृह व पिण्याचे स्वच्छ पाणी असणे आवश्‍यक आहे. तसेच ईव्हीएम गोदामाच्या 
परिसरात इतर २ गोदामे असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोणातून निवडणूक काळात व कायमस्वरुपी 
विलगीकरणाकरीता कंपाउंड वॉल असणे आवश्‍यक असल्याने प्रस्तुत गोदामात स्त्री / पुरुषांकरीता स्वतंत्र 
स्वच्छतागृह, कंपाउंड वॉल, सीसीटीव्ही व बोअरवेल इत्यादी कामे करण्याच्या अनुषंगाने रु.५७,८०,०००/- 
इतक्या अतिरिक्‍त रकमेचे मुख्य अभियंता यांचे स्वाक्षरीसह अंदाजपत्रक जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक 
अधिकारी, हिंगोली यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये सादर केले आहे. सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती 
अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


Recapitulation Sheet 
Sr.No. Particulars of Items Total Rs. 
A Essential Items (Components) 
le a) Building Proper (Built up Area-Sq.m) 
Ground Floor, First Floor, Second Floor 1 0.00____| 
Total Built up Area 0.00 1 ee 
Sub Total 1 (a) 1 ee 


Sa निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.२२४/२०/३३ 


3. Electrification 
a) Internal 5 % 0.00 
b) External 6 % 0.00 
Fire fighting arrangements etc 0.00 
Sub Total (2) 1 0.00____| 
Sub Total (A) 1 ee 
a MISCELLANEOUS ITEMS 
1) Compound Wall and Gate 26,49,301.00 
2) External Toilets 11,95,698.00 
3) Borewell 2,55,004.00 
Sub Total (B) 41,00,003.00 
Sub Total (A) = (1) + (2) + (3) + (3) 41,00,003.00 
C Optional Items | 000s 
Sub Total C 1 ee 
Project Cost (P) = (A) (B) (C) 41,00,003.00 
a Provisions 
1) Other (a) 3,22,024.00 
2) GST 12 % on (P) 4,92,000.00 
Add 0.5 % Labour Insurance 20,500.00 
Add Electrification Charges 8,45,000.00 
Sub Total D 16,79,524.00 
Total cost of all Project (A) (B) (C) (D) 57,79,527.00 
Say Rs. 57.80 Lakhs 


३. वरील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.५७,८०,०००/- (रुपये सत्तावन्न लक्ष ऐंशी 
हजार फक्त) इतक्या अतिरिक्‍त रकमेच्या अंदाजपत्रकास याव्दारे मान्यता देण्यात येत असून यापूर्वी 
दि.७.१.२०२१ रोजी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेतील अटी व शर्ती कायम राहतील. 
४. प्रस्तुत मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभिप्राय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ३ अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अन्वये तसेच नियोजन विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (APT-9) / का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०३२८१५३४३२०००७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL NANSING VALVI 
(अ.ना.वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


प्रति -: 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी ,हिंगोली 
प्रत -१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.२२४/२०/३३ 


२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा), हिंगोली 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, हिंगोली 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू), 

५. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

६. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड 

७. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, हिंगोळी 

८. कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


